पदभरतीच्या अनुषंगाने सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पदनि-२०२२/प्र.क्र.२ /२०२२/आ.पु.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-३० सप्टेंबर, २०२२ 

वाचा :- 
१ 
२ 
3 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.०२.०६.२०१५. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.२९.०९.२०१५ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दिनांक १७.११.२०१५ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विसु-१, दिनांक १५.०१.२०१६ 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/विसु-१, दिनांक ११.०२.२०१६. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/विसु-१, दिनांक १६.०९.२०१६. 
७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/विसु-१, दिनांक २५.०५.२०१७. 

८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ , दिनांक ०४.०५.२०२०. 
९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१ 
१०) शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०२२/प्र.क्र.२ /२०२२/आ.पु.क. दि.१२.०४.२०२२ 


eC 
te se f Se >> oe SS ८ 


a 
& 


प्रस्तावना :- 


वेतनावरील खर्च नियंत्रित करण्याच्या अनुषंगाने, नवीन पदनिर्मिती, पदभरती तसेच, सुधारित 
आकृतीबंध निश्चित करणे याबाबत संदर्भ क्र. १ ते ७ येथील शासन निर्णयान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच, कोव्हीड -१९ विषाणू संसर्गाच्या महामारीमुळे सन २०२०-२१ व सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात 
अर्थव्यवस्थेवरील होणा-या परिणामांबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्यासंदर्भात वित्त विभागाने संदर्भ क्र. ८ व 
९ येथील शासन निर्णयान्वये सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या आहेत. उक्त शासन निर्णयांमधील 
पदभरतीबाबतच्या सूचनांचा आढावा घेऊन, संदर्भ क्र. १० येथील दि.१२.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
पदभरतीबाबत आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. मात्र, सदर आदेशामध्ये काही त्रुटी निदर्शनास 
आल्यामुळे तो शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पदभरतीबाबत सुधारित आदेशा निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वरील संदर्भ क्र. १० येथील दि.१२.०४.२०२२ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पदभरतीबाबत 
खालीलप्रमाणे सुधारित सूचना देण्यात येत आहेत. 
(१ ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे 
सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर केले आहेत, त्या प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र 
ळोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त असलेली पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा 
देण्यात येत आहे. 
(२) ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे 
सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर केले आहेत, त्या प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे वगळता, अन्य संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त असलेली पदे 
५० टक्के भरण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. या प्रमाणानुसार पदभरतीसाठी एकही पद उपलब्ध होत नसेल 
तर, किमान एक पद भरता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क. 


(३) कोविड -१९ च्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक उपाययोजनांतर्गत दि.०४.०५.२०२० चे निर्बंध लागू 
झाल्यानंतरच्या कालावधीत, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने 
निर्माण केलेली पदे व अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव(व्यय), वित्त विभाग 
यांच्या उपसमितीने पदभरतीस मान्यता दिलेली रिक्‍त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१००३११०३१९१७०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAMAKANT 
SHIVAJIRAO 
GHATGE 


(र. शि. घाटगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानपरिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. सर्व सन्माननीय विधानसभा /विधान परिषद व संसद सदस्य. 
३. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन मुंबई-३५ 
४. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 
५. सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक. 
६. मंत्रालयीन सर्व विभाग. 
७. मंत्रालयाच्या सर्व विभागाखालील विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख. 
८. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 
९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 
१०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 
११. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
१२. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
१३. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१४. आयुक्‍्त,राज्य माहिती आयोग (सर्व) 
१५. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई. 
१६. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद. 
१७. राज्य महिला आयोग, वरळी, मुंबई. 
१८. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१९. सर्व जिल्हाधिकारी. 
२०. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 
२१. महासंचालक, यशदा, राज भवन आवार, बाणेर रोड, पुणे. 
२२. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
२३. महालेखापाल-१( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई. 
२४. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
२५. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 


ae 


es 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०२२/प्र.क्र.२/२०२२/आ.पु.क. 


२६. सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
(व्यय विभाग), खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली. 

२७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
२८. संचालक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 
२९.सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 
३०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३१. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
३२. जिल्हा लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा. 
३३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
३४. सर्व लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद. 
३५. मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका. 
३६. कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी/देहू रोड/देवळाली/अहमदनगर. 
३७. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, जिल्हा अहमदनगर. 
३८. कुलसचिव, मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
३९. कुलसचिव, कोंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जिल्हा रत्नागिरी. 
४०. कुलसचिव, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
४१. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
४२. कुलसचिव. पुणे विद्यापीठ, पुणे. 
४३. कुलसचिव, नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. 
४४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 
. कुलसचिव, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड. 
४६. कुलसचिव, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर. 
४७. कुलसचिव, अमरावती विद्यापीठ, अमरावती. 
४८. कुलसचिव, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई. 
४९. कुलसचिव, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव. 
५०. कुलसचिव, महाराष्ट्र Vl व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
५१. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे, रायगड. 
५२. बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई. 
५३. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. बॅरेक क्र.१, नरिमन पॉईंट, मुंबई. 
५४. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४ राजभवन, मुंबई ४. 
५५. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 

ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी मुंबई १३. 
५६. इंडियन नॅशनल काँग्रेस,महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन,दादर, 

मुंबई २५. 
५७. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई २१. 
५८. शिवसेना, शिवसेना भवन, दादर, मुंबई २८. 
५९. निवड नस्ती, वित्त विभाग (आ.पु.क.. 


ब 
al 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


